राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (West Zone Bench), 
पुणे येथे दाखल प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने 
बाजू मांडण्यासाठी सहायक सरकारी वकील व 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता यांची तात्पुरत्या 
स्वरूपात नियुक्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जीपीए-२०२२/१०५४/प्र.क्र.८२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा: १) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मिटींग-२०११/(२४९)/कार्यासन, १४, 
दिनांक १५.०२.२०१४. 
३) विधि व न्याय विभाग, शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक मिटींग-२०११/(२४९)/कार्यासन, १४, 
दिनांक ०५.०९.२०१४. 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० नुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना 
करण्यात आली असून सदर न्यायाधिकरणामध्ये पर्यावरण संरक्षण, जंगलाचे संरक्षण, पर्यावरणाशी संबंधित 
महत्वपूर्ण प्रश्न असलेल्या दिवाणी प्रकरणाचे काम चालविले जाते. अज्ञा प्रकरणांमध्ये शासन पक्षकार म्हणून 
समाविष्ट केले जाते. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे येथे शासनाच्या वतीने प्रकरण 
चालविण्याकरीता अंतरिम व्यवस्था म्हणून पुणे जिल्ह्यात कार्यरत “सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्ता” यांच्यामधून तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती/नामनिर्देशित करण्याची बाब विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (West Zone Bench), पुणे येथील महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 
न्यायालयीन प्रकरणे चालविण्याकरीता संबंधित महसूल व वन विभाग आणि पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
या प्रशासकीय विभागामार्फत सरकारी वकीलाची नव्याने नियुक्तीची कार्यवाही होईपर्यंत सदर 
न्यायाधिकरणामध्ये पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कार्यरत असलेल्या खालील “सहायक सरकारी 
वकील व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता” यांची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिवक्त्याचे नाव पदनाम 
ia अँड. पी. एस. सप्रे सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 
२ अँड. ए. एस. ब्रम्हे सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 


२. सदर नियुक्ती ही उपरोक्त तक्त्यातील “सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्‍त सरकारी 
अभियोक्ता” यांच्या सदर पदावरील नियुक्ती (Co-terminus with) अस्तित्वात असेपर्यंत राहील. 

३. सदर सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता यांना सदर पदांस लागू असलेल्या 
संदर्भिय क्र.१ व २ मध्ये नमूद दराने व्यावसायिक शुल्क लागू राहील जे संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मंजूर 
अनुदानातून देय राहील. 

४. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे येथील प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागांना परस्पर सदर विधिज्ञांशी 
संपर्क साधून त्यांची नेमणूक करता येईल. त्यासाठी विधि व न्याय विभागाशी संपर्क करण्याची आवश्‍यकता 
नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीपीए-२०२२/१०५४/प्र.क्र.८२/का.१४ 


५. वरील आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरूस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून 
ठेवित आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०११७५६२६३५१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
EPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR 2.5.4.20=87a3595a52aa9c93dd 1 1 cféd0Beb9¢32c25 1947 1 6de23ff63e49022F 
daffaif, pseud -6A7 9AD3FDF52C35863D0C48 1 6D76B8E9A827 1020, 
INumber=27C674EF79FE187EBCDF4FA9C80062ECA97A210FB0D7B7554 
BBFA6D755925AD1, cn=PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR 
2023.02.01 18:00:41 +05'30" 


(प्रविण अ. कुंभोजकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शम 
pall 
ot 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (विधि व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, विधिमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
qo) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ/रिट/अपील शाखा), मुंबई 
११) प्रबंधक, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे 
१२) अधिक्षक, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे 
१३) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर 
१४) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC AN 


८८0) 


S co 
ee a 


won 


१५) सरकारी वकील, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली 

१६) सह सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई 

१८) सरकारी वकील / सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, मा.उच्च न्यायालय (मुळ/रिट/अपीळ शाखा), 
मुंबई 

१९) सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद/खंडपीठ नागपूर 

२० जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय, पुणे 

29) संबंधित विधि अधिकारी (सरकारी वकीलांचे कार्यालय, पुणे यांचेमार्फत) 

२२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२५) व्हर्च्युअल कोषागार, नवीन शासकीय कुटीर क्र.११, प्लॉट क्र.१७६, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, 
मुंबई-४०००२१ 

२६) संचालक, अँन्टी करप्ठान ब्युरो, मधु इंडस्ट्रियल इस्टेट, पांडुरंग बुधकर मार्ग, परेल, मुंबई-४०००१३ 

२७ कार्यासन १८/ अ शाखा / ई शाखा / म शाखा, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) निवडनस्ती. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


